सत्यमेव जयते शिक्षण प्रसारक मंडळ,जि.नागपूर संचलित 
मातोश्री पार्वताआई वंजारी प्राथमिक विद्यालय (पूर्वीचे 
नाव-मातोश्री प्राथमिक विद्यालय), कुही, जि.नागपूर या 
शाळेचे, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्था, 
नागपूर या संस्थेस हस्तांतरण करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः WMS ३०१७/प्र.क्र.११८/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ जुले, २०१८ 
वाचा :- शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः माशाह २०११/(२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२. 
संदर्भ:- १) विभागीय शिक्षण उपसंचाळक, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे क्र.शिउस/प्राथ-ब/नाग/१०९८२/ 
२०१५, दिनांक २२ मे, २०१५ चे पत्र. 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे क्र.शिउसं/प्राथ/ब/३९१३/२०१७, 
दिनांक २३ मे, २०१७ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
सत्यमेव जयते शिक्षण प्रसारक मंडळ,जि.नागपूर संचळित मातोश्री पार्वताआई वंजारी प्राथमिक 
विद्यालय (पूर्वीचे नाव- मातोश्री प्राथमिक विद्यालय), कुही, जि.नागपूर या मराठी माध्यमाच्या विनाअनुदानित 
प्राथमिक sod, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्था, नागपूर या संस्थेस हस्तांतरण करण्याचा 
संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 
सदर शाळा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्था, नागपूर संस्थेस हस्तांतर करण्यास खाळीळल 
नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(9) सदर शाळा सध्याच्या ठिकाणी बंद नसून तेथेच नियमितरित्या सुरु असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी 
(प्राथमिक), नागपूर यांनी सध्याच्या शाळेच्या ठिकाणी समक्ष जाऊन पाहणीअंती खात्री करुन घेणे आवश्‍यक 
राहील. 
(२) संस्थेने सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये सदर शाळेची दोन वेगवेगळी नावे नमूद HSA आहेत. विभागीय 
शिक्षण उपसंचालकांच्या मान्यतेने शाळेच्या नावात आवश्‍यक असल्यास दुरुस्तीबाबत योग्य कार्यवाही करुन 
यु-डायस, सरल, संच मान्यता आदेशा इ. सर्व ऑनलाईन प्रणालींवर व शासकीय कागदपत्रांवर शाळेचे एकच 
नाव नोंदविळे जाईल, याबाबत दक्षता घेणे आवश्‍यक राहील. 
(3) परिशिष्ट-१ मधील सर्व सदस्यांच्या स्वाक्षरीसह “या शाळेचे स्थावर मालमत्तेसह हस्तांतर होत 
नसल्याबाबत व हस्तांतरणास हरकत नसल्याबाबत” बाँडपेपरवरील नोटराईज्ड शपथपत्र घेणे आवश्‍यक 
राहील. 
(४ व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची कोणत्याही कारणास्तव किमान पटसंख्येची अट शिथिल केली जाणार 
नाही. 
(4) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ नुसार व शाळेसाठी शासनाकडून 
वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशांनुसार शाळेसाठी पक्की इमारत, सर्व भौतिक सुविधा व शैक्षणिक सुविधा 
उपलब्ध करुन देण्यात येतील, याबाबत नवीन संस्थेचे अध्यक्ष/सचिव यांचे रु.१००/-च्या स्टँप पेपरवर नोटरी 
केलेले WIAA UX करणे आवश्यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाह ३०१७/प्र.क्र.११८/एसएम-१ 


(६) हस्तांतरणास संमती दिलेल्या अर्हताप्राप्त शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना सामावून घेण्यात येईल व 
त्यांच्या सेवाशर्तीमध्ये बदल होणार नाही, याबाबत नवीन संस्थेचे अध्यक्ष/सचिव यांचे रु.१००/- च्या स्टँप 
पेपरवर नोटरी केलेले ठापथपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 
(७ सदर शाळा अनुदानाच्या ज्या तत्वावर आहे, त्याच तत्वावर हस्तांतरणानंतरही कार्यरत राहील. 
(८) शासन निर्णय, दिनांक २८/०८/२०१५ मधील संचमान्यतेच्या सुधारीत निकषांनुसार तसेच, शाळांबाबत 
शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या पदांइतके शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी 
कार्यरत राहतील व त्यापेक्षा जास्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत राहणार नाहीत, हे संस्थेवर 
बंधनकारक राहील तसेच, अनुज्ञेय पदांपैकी रिक्‍त पदे अतिरिक्त HAAG भरण्याबाबत शासनाच्या 
धोरणानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक राहील. 
(९) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व 
शरर्तीमध्ये बदल होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(१०) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(११) सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(१२) सदरहू व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने 
कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शार्तीचा भंग झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास किंवा व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 
Vaal नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, हस्तांतरण रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील 
२. वरील अट क्र.(१ ते (३) व अट क्र.(५ ची पूर्तता झाल्यावर विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर 
विभाग, नागपूर यांनी सर्व बाबी तपासून आणि आवऱ्यक अन्य अटींचा समावेश करुन, शाळेच्या व्यवस्थापन 
बदलाबाबत आवर्यक पुढील कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 
a: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२६१२५५५१५५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Pi R Mundh 


Pravin Rajaram १५५५५० 


2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed1ed4f4fce 


Mundhe ee 
(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, नागपूर. 
अध्यक्ष/सचिव, सत्यमेव जयते शिक्षण प्रसारक मंडळ, कुही, जि.नागपूर. 
अध्यक्ष/सचिव, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्था, जि.नागपूर. 
निवडनस्ती ( एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


